आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
सन २०२२-२३ करीता बांधकाम 
सर्वसाधारण एकत्रित निवास 
व्यवस्था लेखाशीर्ष (४०५९ ०२३३) 
या अंतर्गत निधी वितरण आदेश... 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ मार्च, २०२३. 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३ दि.०४.०४.२०२२, 
दि.०८.०२.२०२३ व दि.१६.३.२०२३. 
२) शासन निर्णय,आ.वि.वि.,समक्रमांक,दि.०९.०६.२०२२, दि.२५.११.२०२२, दि.२.३.२०२३व 
दि.१७.३.२०२३. 
३) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष यांचा दि.२७.३.२०२३ रोजीचा प्रस्ताव. 
प्रस्तावना - 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्रमांक 
टी-६ मुख्य लेखाशिर्ष ४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, ०१ कार्यालयीन इमारती, 
७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (०१) शासकीय बांधकाम सर्वसाधारण एकत्रित 
व्यवस्था (टिएसपी) (४०५९ ०२३३), ५३- मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाळी रु.२५००.०० लाख 
इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत अर्थसंकल्पीत असून सुधारीत अंदाज रु.१९९०.०० लाख इतके मंजूर 
आहेत. वित्त विभागाच्या मान्यतेस अनुसरुन त्यानुसार माहे मार्च, २०२३ पर्यंतचा खर्च 
भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ७० टक्के मर्यादेत उपलब्ध करुन दिलेला आहे. सदर 
लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-६ मधील शासकीय बांधकाम सर्वसाधारण 
एकत्रित निवासव्यवस्था (टिएसपी) (४०५९ ०२३३), ५३- मोठी बांधकामे या खाली सन २०२२-२३ या 
वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी रु. ४७५.०० लाख (अक्षरी रुपये चार कोटी पंच्याहत्तर लाख 
Hae) इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम 
(आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 

अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची । सदर शासन निर्णयाद्वारे 

संख्या वितरीत करण्यात येत 

असलेला निधी 
a Q ३ ee 

q अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम १ ७०.०० 
(आदिवासी) मंडळ, नाशिक 

२ अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिकबांधकाम ४ ४०५.०० 
(आदिवासी) मंडळ, नागपूर 

एकुण ५ ४७५.०० 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर 


निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद एकूण ०५ कामांवर रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या 


मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 


३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


4) 


&) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय प्रकाहान परिशिष्ट -ड मध्ये 
समाविष्ट असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय 
मान्यतेच्या/सुधारित प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 
सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ०५ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल 
याची दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपूर यांचे 
मार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे 
याची दक्षता घ्यावी. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग नाशिक/ अमरावती/ 
चंद्रपुर यांनी अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ यांचे 
मार्फत सादर केलेल्या मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर 
निधी तात्काळ खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी 
एकत्रित करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२४५-२३/व्यय-१४, दिनांक 
१०.३.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


& 7 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१७१८०७५००८२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
BHAWARI 
DN: 4 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2dfa 
8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=F617DED8E7182679ED107E6351 
1160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEA5 
B H AWA R | A, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.03.28 16:39:03 +05'30' 
(राजेंद्र दे. भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपु 


. सर्व प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, महाराष्ट्र . 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपूर. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक/तचंद्रपूर 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 


. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/नंदुरबार/अमरावती/नागपुर/चंद्रपुर. 
. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. 


कार्यासन -५/१३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.६०/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.६०/कार्यासन.६, दि. २८ मार्च, २०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शासन निर्णयान्वये 
मान्यता वितरीत करण्यात येत 
किंमत असलेला निधी 
| a | Q 3 PB 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग, नाशिक 
पि अनुसुसित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती तत Bice 
नंदुरबार कार्यालय इमारत बांधकाम करणे 
एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम ; 
a ८९७.२१ ७०.०० 
(आदिवासी) विभाग,नाशिक 
अ) अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम 
a (आदिवासी) मंडळ, नाशिक क वसे ee 
कार्यकारी अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) विभाग,चंद्रपुर 
प्रकल्प अधिकारी ए.आ.वि.प्रकल्प कार्यालय, ६९१.५१ १५०.०० 
He किनवट जि.नांदेड या कार्यालयाचे इमारतीचे 
बांधकाम करणे. 
प्रकल्प अधिकारो, ए.आ.वि.प्रकल्प कार्यालय, ६९१.५१ १००.०० 
२ | कळमनूरी जि.हिंगोली या कार्यालयाचे इमारतीचे 
बांधकाम करणे. 
प्रकल्प अधिकारी ए.आ.वि.प्रकल्प कार्यालय, ७९७.२९ १५०.०० 
3 पांढरकवडा जि.पांढरकवडा या कार्यालयाचे 
इमारतीचे बांधकाम करणे. 
प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्रकल्प कार्यालय, ८६९.६९ ५.०० 
४ | पुसद या कार्यालयाचे इमारतीचे बांधकाम करणे. 
एकुण कार्यकारी अभियंता सार्व.बांधकाम 
a (आदिवासी) विभाग,चंद्रपुर शेणतुन तश ४०५.०० 
ब) अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम (आदिवासी) 
ष्र , ३०५०.०० ४०५.०० 
मंडळ नागपुर 
पु एकूण ४०५९ ०२३३ ओ--ब) ३९४७.२१ ४७५.०० 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 


RAJENDRA tc zmmur suas 
DEVARAM 
BHAWARI 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e429342 1 ba2df 
a8a7 1cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7 182679ED107E6351 
1160B2054D23D8173AD985E5B569A5802CEAS 
A, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 

Date: 2023.03.28 16:39:47 +05'30' 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


